महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट अ मधील 
मनोविकृती चिकित्सक संवर्गाची दिनांक १.१.२०१८ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 

महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची २६१८/प्र.क्र.३२६/सेवा २ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई ७०० ००१ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र एस आरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२ 
दि २१.१०.२०११ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग ज्येसूची २६१८/प्र.क्र.३५६/सेवा २ दि.२७.९.२०१८ 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट अ मधील मनोविकृती चिकित्सक (वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे 
रु.६६००) या विशेषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१८ रोजीच अंतरिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. २ येथील 
दि.२७.९.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार प्रसिध्द केली आहे. 

सदर ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने ज्या अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असतील त्यांना १ महिन्याच्या आत शासनाकडे 
सादर करण्याबाबत दि.२७.९.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले होते. तथापि, सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत 
आक्षेप प्राप्त झालेले नाही. यास्तव, मनोविकृती चिकित्सक या संवर्गाची ज्येष्ठतासूची सोबतच्या विवरणपत्र अ 
नुसारअंतिम करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३११५२२१७७६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke १ 
Vishnudas 1). ania 
: st Maharashtra, 
Pundlikrao Z9SdS896UbbELASCHAOSbDSEacse, ला 
serialNumber=9ab69d6945f8950a952583 1f8ae9726 
G h od ke hg oe तीळ char a nc 
Date: 201 901 3 1172740 +0530 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई 
२. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई 
३. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
४. संबंधीत अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत ) 


५. निवड नस्ती (सेवा २) 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. ज्येसूची २६१८/ प्र.क्र. ३२६/सेवा २, दिनांक ३१/०१/२०१९सोबतचे विवरणपत्र 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६००) मधील मनोविकृतिचिकीत्सक पदावर दि. १.१.२०१८ रोजी कार्यरत असलेल्या 


अधिका-यांची अंतिम जेष्ठतासूची 


अ.क्र. | जेष्ठता | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रवर्ग जन्म | नियुक्ती | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती । शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक नाव (नियुक्‍ती तारीख | दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग (सरळसेवा/ । ज्येष्ठतेचा 
बदलला पदोन्नती) । मानीव 
असल्यास दिनांक 
दिनांक) 
a | 2 3 1 ४. | ५ & a ८ ९ शिळा |. ति” | 
१ १ | डॉा.विळलास रघुनाथ | अजा. १.३.५९ । २३.२.९९ | पदोन्नती २३.३.९९ २८.०२.२०१९ | डीपीएम | उशिरा रुजू 
भैलुमे सेवानिवृत्ती 
वयवाढ 
दि. २९.०८.२०१८ 
रोजीचे शासन 
निर्णय 
२ २ | डॉ. राजेंद्र यादवराव | खुला २.६.६७ | ६.७.०६ | पदीन्नती ३१.८.०६ ३०.०६.२५ | डीपीएम ।उशिरारूजू 
शिरसाठ 
३ ३  । डॉ. (श्रीमती) मधुमिता | खुला 98.92.62 | ६.७.०६ । पदोन्नती १.९.०६ ३१.१२.२२ | डीपीएम ।उशिरारुजू 
राजेंद्र TET सेवानिवृत्ती 
वयवाढ 
दि. २९.०८.२०१८ 
रोजीचे शासन 
निर्णय. 
४ ४ | डॉ. (श्रीमती) कल्पना | खुला ७.६.६० ६.७.०६ | पदोन्नती २६.९.०६ ३०.०६.२० डीपीएम । उशिरा रुजू 
कृष्णराव थाडे सेवानिवृत्ती 
(गोस्वामी) वयवाढ 
दि.२९.०८.२०१८ 
रोजीचे शासन 
निर्णय 


4 4 डा. (श्रीमती) पुष्पा | खुला ८.८.५८ | ६.७.०५६ । पदोन्नती ६.१.०७ ३१.०८.१८ डीपीएम । उशिरा रुजू 
शिवहरी घोरपडे सेवानिवृत्ती 
वयवाढ 
दि. २९.०८.२०१८ 
रोजीचे शासन 
निर्णय 
द ६ । डॉ. लियाकत मेहबुब | खुला ३१.१.५८ | २३.७.१० | पदोन्नती ३.१.११ ३१.०१.१८ =| डीपीएम | सेवानिवृत्ती 
मुजावर वयवाढ 
दि. ३.०९.२०१५ 
रोजीचे शासन 
निर्णय 
9 ७ । डा.आप्पासाहेब खुला 92.99.02 | २३.७.१० | पदोन्नती 99.3.99 30.99.30 = | एम.डी.(म | दि.१४.३.११ 
बाबासाहेब बागलाने नो) पासून गैरहजर 
८ ८ | डॉ.संदीप जगदीश | इमाव १.५.७७ | ९.११.११ | सरळसेवा ११.११.११ | ३०.४.३५ डीपीएम शिंगी 
महामुनी 
९ ९ डा.(श्रीमती)हरीणाक्षी । खुला ९.१०.७४ | २८.२.१३ | सरळसेवा ८.३.१३ ३१.१०.३२ डीपीएम i 
केशव बांदेलकर 
१० १० | डॉ.श्रीमती)मंगला खुला १६.११.७५ | २८.२.१३ | सरळसेवा २५.३.१३ ३०.११.३३ डीपीएम aa 
दत्तात्रय मुळे 
११ ११ । डॉ.नितीन सोमनाथ | खुला २०.६.७४ | २८.२.१३ | सरळसेवा २८.३.१३ ३०.६.३२ डीपीएम शिण 
पवार 


KKKKKKKKKKKEKKKEKKEKKKKKER 


